नियामक परिषद व समन्वय, अंगीकरण व 
शिस्तपालन समिती 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०१८/प्र.क्र.२२२/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः रागांयो-२०१६/प्र.क्र.६४/आरोग्य -६ दि. ४ ऑगस्ट, २०१६ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१७/प्र.क्र.9७१/आरोग्य -६ दि. १८ जुले, २०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६ दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


महात्मा ज्योतिबा फुळे जन आरोग्य योजनेंतर्गत संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
समन्वय, अंगीकरण व शिस्तपालन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र. ३ येथील 
शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी नियामक परिषद स्थापन करण्यात आळी आहे. सदर समिती व नियामक परिषदेवर 
निमंत्रित अशासकीय सदस्य यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत 
समन्वय,अंगीकरण व शिस्तपालन समितीमध्ये व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता संदर्भाधिन क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात 
आलेल्या नियामक परिषदेमध्ये निमंत्रित अशासकीय सदस्य म्हणून श्री.मंगेश चिवटे यांचा Bara 
करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२७१३२३२८७२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


.d by Subhash Nivruti Gadg 
vernment Of Maharashti 
artment, postalCode=400032, 


DI 
ou=Fi 
Subhash sea 
2.5.4.20=b 1f74930407346db2703: 69fb25a7 
3a3ba8647d94e4c83579e877¢ 1637 2¢ 


N ivruti Gadge serialNumber= 8aa1f531272224e355732cc20 
64b2a01 4c4d982a276b8f3e7048995acbf1651 
fh Nivruti Gi 
Date: 2018.11.28 12:10:28 +05'30' 


(सु.नि.गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव राजभवन, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०१८/प्र.क्र.२२२/आरोग्य-६, दिनांक २७.११.२०१८ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुंटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (विधी व न्याय)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (महिला व बाळ विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कामगार विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (आरोग्य व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

मूख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

विशेष कार्यकारी अधिकारी, मा. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 
stata चिवटे,सी.बी.डी.बेलापूर,नवी मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


